निर्लेखित वाहनांऐवजी नवीन वाहन खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : लेखा-२०२२/प्र.क्र.१२१/ई-६, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा क्र.१ :- शासन निर्णय क्र: लेखा-२०२२/प्र.क्र.१२१/ई-६, दि. २४ नोव्हेंबर, २०२३ 
२:- शासन शुध्दीपत्रक क्र: लेखा-२०२२/प्र.क्र.१२१/ई-६, दि. ८ डिसेंबर, २०२३ 


शुध्दीपत्रक- 

वाचा क्र.२ येथील शासन शुध्दीपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये पुढीलप्रमाणे नमुद करण्यात आले 
आहे- “त्याऐवजी आता उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि 
अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे करीता रु.१० लाख पर्यंत किंमत मर्यादा असलेल्या १ कार, अप्पर जमाबंदी 
अतिरिक्त संचालक भूमि अभिलेख, पुणे व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ८.०० लाख किंमत मर्यादेत 
(वाहनाची किंमत + वस्तु व सेवा कर + टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य इत्यादी) निधी 
उपलब्धतेच्या व विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन feat वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदी 
करण्याच्या अटीअधीन खरेदीस, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मान्यता दर्शविलेली आहे. त्यानुसार 
एकूण ३ कार व १ जीप अशी ४ नवीन वाहने खरेदी करण्यास व त्याप्रित्यर्थ रु.३४.०० लाख (अक्षरी रुपये 
चौतीस लाख फक्त) (वाहनाची किंमत + वस्तु व सेवा कर + टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत 
साहित्य इत्यादीसह) इतका निधी खर्च करण्यास खालील अटीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे असे वाचावे.” त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे- 

“त्याऐवजी आता उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, 
भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे करीता रु.१० लाख पर्यंत किंमत मर्यादा असलेली १ कार, अप्पर 
जमाबंदी अतिरिक्त संचालक भूमि अभिलेख, पुणे, उपसंचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्‍त 
(एकत्रीकरण), पुणे व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, नागपूर यांच्याकरिता ८.०० लाख किंमत मर्यादेत 
(वाहनाची किंमत + वस्तु व सेवा कर + टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य इत्यादी) निधी 
उपलब्धतेच्या व विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ead वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदी 
करण्याच्या अटीअधीन खरेदीस, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मान्यता दर्शविलेली आहे. त्यानुसार 
कार प्रकारातील एकूण ४ वाहने खरेदी करण्यास व त्याप्रित्यर्थ रु. ३४.०० लाख (अक्षरी रुपये चौतीस लाख 
wed) (वाहनाची किंमत + वस्तु व सेवा कर + टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य 
इत्यादीसह) इतका निधी खर्च करण्यास खालील अटीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे 


असे वाचावे.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः लेखा-२०२२/प्र.क्र.१२१/ई-६, 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२९१५१६२९६०१९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMESH NAMDEO 1617 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0C1 9fS5aff07e8e03231 6c50df2eee86d4eadc6e4acl e502c4c 


e53a7762e7e059, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N AM D EO JAGTA Pp serialNumber=B42F 1 BB542CD2BC481C3C6F994B28EBD58BB368E1 
4A9C6CBD23808C8315A965C, cn=RAMESH NAMDEO JAGTAP 
Date: 2024.01.29 15:15:51 +05'30' 


(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-- १ जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २. मुंबई/नागपूर 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
४) वित्त विभाग व्यय-१०/विनियम, मंत्रालय मुंबई ४०००३२ 
५) महसूल व वन विभाग/ब-१ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
६) निवड नस्ती (ई-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


